“भारतरत्न लता दीनानाथ मंगेशकर 
आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय” या 
महाविद्यालया मार्फत शौक्षणिक वर्ष 
२०२२-२३ पासून प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम 
सुरू करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: एडीआर-२०२२/प्र.क्र.२५/तांशि-६, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक:- २३ सप्टेंबर, २०२२ 


वाचा:- 9. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक एडीआर-२०२०/प्र.क्र.९०/ 
तांशि-६, दिनांक २८ जानेवारी,२०२१. 
२. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक एडीआर-२०२२/प्र.क्र.१४/ 
तांशि-६, दिनांक ९ फेब्रुवारी,२०२२. 
३. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे शासन निर्णय क्रमांक एडीआर-२०२२/प्र.क्र.२५/ 
तांशि-६, दिनांक १६ मार्च,२०२२.(दोन शासन निर्णय) 
४. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे पत्र क्रमांक एडीआर-२०२२/प्र.क्र.२५/तांशि-६, 
दिनांक २ सप्टेंबर,२०२२. 
५. संचालक, कला संचालनालय यांचे पत्र क्रमांक डीओओ-२०२२/तीन/१५५९, 
दिनांक ८ सप्टेंबर,२०२२ 


प्रस्तावना :- 

संगीताचा शास्त्रशुध्द अभ्यास, विकास, प्रसार आणि प्रचार व्हावा यासाठी सुसज्ज व 
अत्याधुनिक सोयीसुविधांनी युक्‍त संगीत महाविद्यालय स्थापन करण्यासंर्दभात सर्व बाबींचा अभ्यास 
करून शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी दिनांक २८ जानेवारी,२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये 
श्री. हृदयनाथ मंगेशकर यांच्या अध्यक्षतेखाली १४ सदस्यांची समिती गठीत करण्यात आली असून 
समितीकरिता कार्यकक्षा देखील विहित करण्यात आली आहे. 
(२) अभ्यास समितीच्या शिफारशीनुसार दिनांक ९ फेब्रुवारी, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये सदर 
संगीत महाविद्यालयाचे नाव “भारतरत्न लता दीनानाथ मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय” 
असे करण्यात आले आहे. 
(३) दिनांक ९ फेब्रुवारी, २०२२ च्या मंत्रीमंडळ बैठकीत भारतरत्न लता दीनानाथ मंगेशकर 
आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय व संग्रहालय स्थापन करण्यास तसेच, यासाठी ग्रंथालय 


शासन निर्णय क्रमांकः एडीआर-२०२२/प्र.क्र.२५/तांशि-६ 


संचाळनालयाची कालीना संकुल, मुंबई येथील जागा निश्चित करण्यास मा.मंत्रीमंडळाची मान्यता 
HIST STAT आहे. याबाबतचा झासन निर्णय, दिनांक १६ मार्च, २०२२ रोजी निर्गमित करण्यात आला 
आहे. 

(४ “भारतरत्न लता दीनानाथ मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय व संग्रहालय” या 
संदर्भात श्री. हृदयनाथ मंगेशकर यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक १६ मार्च, २०२२ च्या शासन 
निर्णयान्वये तज्ञ सल्लागार समिती गठीत करण्यात आली आहे. 


०२. मा.मुख्यमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाळी दिनांक १६ ऑगस्ट,२०२२ रोजी झालेल्या 
बैठकीमध्ये “दिनांक २८ सप्टेंबर,२०२२ पासून भारतरत्न लता दीनानाथ मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय 
संगीत महाविद्यालयांमार्फत प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू करावेत,” असे निर्देश प्राप्त झाळे आहेत. 
त्याअनुषंगाने कार्यवाही करण्यासाठी दिनांक २८ ऑगस्ट,२०२२ व दिनांक १ सप्टेंबर,२०२२ रोजी 
तज्ञ सल्लागार समितीच्या बैठका झाल्या. सदर बैठकीमध्ये झालेल्या निर्णयानुसार दिनांक २८ 
सप्टेंबर,२०२२ पासून भारतरत्न लता दीनानाथ मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालयांमार्फत 
प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा प्रस्ताव कला संचालनालयाच्या दिनांक ८ सप्टेंबर,२०२२ च्या 
पत्रान्वये शासनास सादर करण्यात आला. सदर प्रस्तावासंदर्भात मा.मंत्रीमंडळाच्या दिनांक २१ 
सप्टेंबर,२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये सविस्तर विचारविनिमय होऊन पुढीलप्रमाणे निर्णय 
घेण्यात आला आहे:- 

शासन निर्णय :- 


(१) भारतरत्न लता दीनानाथ मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालयांतर्गत शौक्षणिक वर्ष 
२०२२-२३ पासून खालील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे:- 


क्र. अभ्यासक्रमाचे नांव अभ्यासक्रमाचा कालावधी प्रवेशा मर्यादा 

।__१ | हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतातील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम १ वर्ष २५ 

२ | भारतीय बासरी वादनातील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम १ वर्ष २५ 

३ | तबला वादनातील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम १ वर्ष २५ 

४ | सतार वादनातील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम १ वर्ष २५ 

५ | हार्मोनियम/ किबोड वादन यामधील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम १ वर्ष २५ 

६ | संगीत निर्मिती व ध्वनी अभियांत्रिकी (Music Production and १ वर्ष २५ 
Sound Engineering ) प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम 
एकूण १५० 


(२) संगीत महाविद्यालयाच्या शैक्षणिक उपक्रमांची गुणवत्ता व उपयुक्तता उत्कृष्ट दर्जाची 
राखण्यासाठी पुढीलप्रमाणे सल्लागार मंडळ स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


क्र. नाव पदनाम 
fa | श्री.हृदयनाथ मंगेशकर अथवा प्रतिनिधी अध्यक्ष 
२ श्रीमती उषा मंगेशकर अथवा प्रतिनिधी सदस्य 
३ श्री. आदिनाथ मंगेशकर अथवा प्रतिनिधी सदस्य 
४ श्री.सुरेश वाडकर अथवा प्रतिनिधी सदस्य 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एडीआर-२०२२/प्र.क्र.२५/तांशि-६ 


4 श्री.मयुरेशञ पै अथवा प्रतिनिधी समन्वयक 
६ संचालक, कला संचालनालय सदस्य सचिव 


(३) प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी नामवंत व तज्ञ कलाकार /संस्था यांचे सहाय्य घेण्यात 
येणार आहे, त्याकरिता अशा व्यक्‍ती / संस्था यांना अंदाजे रु. ५,००,०००/- इतके मानधन प्रदान 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

(४) विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमाला प्रवेश देण्याची कार्यपध्दती पुढीलप्रमाणे राहील:- 

BH) अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाचे वेळापत्रक कला संचालनालयाद्वारे वर्तमान पत्रांमध्ये तसेच कळला 
संचालनालयाच्या संकेस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल. अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्यासाठी 
विद्यार्थ्यांनी कळा संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करणे आवश्‍यक राहील. 

ब) प्रवेशासाठी नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांची तज्ञ सल्लागार समितीकडून मुलाखत घेण्यात 
येईल आणि मंजूर प्रवेश क्षमतेच्या मर्यादेत विद्यार्थ्यांची प्रवेशासाठी शिफारस करण्यात येईल. 

क) प्रवेशा नोंदणीकरिता प्रती विद्यार्थी रु.१०००/- इतके Bow आकारण्यात येईल. त्यापोटी 
प्राप्त होणारी रक्‍कम संचालक,कला संचालनालय यांच्या स्वीय प्रपंजी खात्यामध्ये जमा 
करण्यात येईल. 


(4) विद्यार्थ्याच्या परीक्षांची कार्यपध्दती पुढीलप्रमाणे राहील:- 


प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमांची परीक्षा पध्दती ठरविणे, परीक्षा घेणे, मुल्यांकन करणे, निकाल 
लावणे, प्रमाणपत्र देणे ही कामे कला संचालनालयाच्या नियंत्रणाखाळील परीक्षा विभागामार्फत 
करण्यात येतील. तसेच, परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कला संचालनालयाकडून प्रमाणपत्र 
देण्यात येईल. 


प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या 
पु.ल.देशपांडे अकादमी, प्रभादेवी,मुंबई येथील जागा पुढीलप्रमाणे नि:शुल्क उपलब्ध करून देण्यात 
येत आहे:- 


क्र. | पायाभूत सुविधा संख्या 
।१ | ध्वनीरोधक वर्गखोल्या & 
2 ग्रंथालय fa 
3 सभागृह (ऑंडीटोरियम) Fae = | 
४ अध्यापकांसाठी विश्राम कक्ष (स्टाफरुम) ae = 5 
fa 
fa 
२ 


4 कार्यालय 

ति प्राचार्य कक्ष 

प्रसाधनगृह (महिला व पुरुष) 
एकूण १३ 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एडीआर-२०२२/प्र.क्र.२५/तांशि-६ 


(७ प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी आवश्‍यक असणारी खालील यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 


विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करून खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे:- 


क्र. | यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री संख्या प्रती नग दर एकूण रक्‍कम 
हि संगणक (कार्यालयासाठी) ७ रु.६५,०००/- रु.४,५५,०००/- 
२ | प्रिटर 8 रु.२०,०००/- रु.८०,०००/- 
3 | Xerox Multifuction Mex a al रु.१,००,०००/- रु.१,००,०००/- 
४ | टेबल 9 रु.२५,०००/- रु.१,७५,०००/- 
५ | खुर्च्या | 00 रु.३,०००/- रु.३,००,०००/-- 
६ | प्रोजेक्टर a aa रु.३,०५,०००/- रु.३,०५,०००/- 
७ | संगीत वाद्ये:- 
तबला जोड १२ रु.८,९००/- रु.१,०६,८००/- 
बासरी १२ रु.६००/- रु.७,२००/- 
सतार १२ रु.१७,०००/- रु.२,०४,०००/- 
तानपुरा १२ रु.३१,०००/- रु.३,७२,०००/- 
हार्मानियम १२ रु.२३,०००/- रु.२,७६,०००/-- 
किबोर्ड १२ रु.६१,०००/- रु.७,३२,०००/- 
इलेक्ट्रॉनिक तबला १२ रु.१४,७०१/- रु.१,७६,४१२/- 
इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा १२ रु.१४,७०१/- रु.१,७६,४१२/- 
८ | ध्वनी व्यवस्था (साऊंड सिस्टम) LL | रु.२४,४२५/- रु.२४,४२५/- 
Basic Sound System 6 
९ | लॉकर्स (विद्यार्थ्यांसाठी) १५० रु.२,५००/- रु.३,७५,०००/- 
हि लॉकर्स (अध्यापकांसाठी) १२ रु.२,५००/- रु.३०,०००/- 
हि.) कपाटे (कार्यालयासाठी) ७ रु.२०,०००/- रु.१,४०,०००/-- 
१२ | वर्गामध्ये अंथरण्याकरिता सतरंजी / | ४५०० चौ.फूट रु.२०/-चौ.फू. । रु.९०,०००/- 
गालिचा (६ वर्ग x Woo 
चौ.फूट) 
एकूण रु.४१,२५,२४९/- 


(८) अध्यापकीय पदे:- 


प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमांसाठी ६ अध्यापक पदे, “अभ्यागत अधिव्याख्याता” या तत्वावर ११ 
महिन्यांकरिता मानधन तत्वावर उपलब्ध करून घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. या अध्यापकांना 
शासकीय कला महाविद्यालयांमधील अभ्यागत अधिव्याख्याता यांना सद्या देण्यात येणाऱ्या प्रचलित 
दराने पुढीलप्रमाणे पारिश्रमिक अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एडीआर-२०२२/प्र.क्र.२५/तांशि-६ 


क्र। अभ्यासक्रमाचे नाव अध्यापक संख्या प्रती तास दर 
१ | हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतातील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम १ रु.७५०/- 
२ | भारतीय बासरी वादनातील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम १ रु.७५०/- 
३ | तबला वादनातील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम १ रु.७५०/- 
४ | सतार वादनातील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम १ रु.७५०/- 
५ | हार्मोनियम/ किबोर्ड या मधील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम १ रु.७५०/- 
६ | संगीत निर्मिती व ध्वनी अभियांत्रिकी (Music Production १ रु.७५०/- 
Sound Engineering ) प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम 
एकूण र 


(९) अभ्यागत अध्यापक निवडीची प्रक्रीया :- 

अभ्यागत अधिव्याख्याता या तत्वावरील नियुक्‍तीकरिता संचालक, कला संचालनालय 
यांच्याकडून वृत्तपत्रामध्ये जाहिरात देण्यात येईल. नियुक्तीसाठी अर्ज दाखल केलेल्या उमेदवारांची 
तज्ञ सल्लागार समितीकडून मुलाखत घेऊन नियुक्तीसाठी शिफारस करण्यात येईल. त्यानुसार 
अभ्यागत अधिव्याख्याता या तत्वावरील अध्यापकांच्या नियुक्तीचे आदेश संचालक, कला 
संचालनालय यांच्याकडून निर्गमित करण्यात येतील. अशा नियुक्‍तीमुळे उमेदवारांना नियमित 
नियुक्तीचा कोणताही लाभ प्राप्त होणार नाही; असे शपथपत्र संबंधित उमेदवाराकडून संचालक, 
कला संचालनालय यांच्याकडून घेण्यात येईल 
(१०) प्राचार्य पदाबाबत:- 

संगीत महाविद्याळयाकरिता १३ ए १ (प्रारंमिक वेतन १,३१,४००) या वेतनश्रेणीमध्ये 

“प्राचार्य” हे एक पद निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर पद निर्माण होऊन भरेपर्यंत 
“संस्थाप्रमुख” म्हणून मुंबई विद्यापीठामधील संगीत विषयाशी संबंधीत नियमित अध्यापकाकडून 
कर्तव्ये व जबाबदारी पार पाडण्यास मान्यता देण्यात येत आहे आणि त्याकरिता वित्त विभागाच्या 
दिनांक १ जून,२०१५ च्या शासन निर्णयानुसार अतिरिक्‍त वेतन / विशेष वेतन प्रदान करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. मुंबई विद्यापीठामधीळ अध्यापक उपलब्ध न झाल्यास अशी कर्तव्ये व 
जबाबदाऱ्या अन्य अशासकीय शौक्षणिक संस्थांमधील संगीत विषयाशी संबंधीत अध्यापकांकडून पार 
पाडण्यास आणि त्याकरिता अदा करावयाच्या पारिश्रमिकाची ठोक रक्‍कम ठरविण्याचे अधिकार 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागास प्रदान करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
(११) संगीत साथीदार (अध्यापकांचे सहायक) पदांबाबत:- 

संगीत विषयक अभ्यासक्रमासाठी पुढील कोष्टकात दर्शविलेल्या मानधनाच्या दरानुसार 
संगीत साथीदारांच्या पदांची कामे बाह्ययंत्रणेद्वारे करुन घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे:- 


क्र प्रकार पद संख्या | मासिक पारिश्रमिक (प्रती साथीदार) एकूण 

१ | तबला वादक २ रु.५०,०००/- रु.१,००,०००/- 

2| हार्मानियम वादक २ रु.५०,०००/- रु.१,००,०००/- 
एकूण ४ 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एडीआर-२०२२/प्र.क्र.२५/तांशि-६ 


अशा नियुक्‍तीमुळे उमेदवारांना नियमित नियुक्तीचा कोणताही लाभ प्राप्त होणार नाही; असे 
शपथपत्र संबंधित उमेदवाराकडून संचालक, कला संचालनालय यांच्याकडून घेण्यात येईल. 


(१२) प्रबंधक पदाबाबत:- 

संगीत महाविद्यालयाकरिता एस-१५ (४१८००-१,३२,३००) या वेतनश्रेणीमध्ये प्रबंधकाचे एक पद 
निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर पदावर नियमित व्यक्‍तीची नियुक्‍ती न करता 
शासकीय महाविद्यालयातील प्रबंधक, उच्च शिक्षण/ तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या कार्यालयातील 
सहायक प्रशासन अधिकारी/ प्रबंधक किंवा मंत्रालयातील किमान कक्ष अधिकारी या पदावरुन 
सेवानिवृत्त झालेले अधिकारी यांची प्रबंधक या पदावर नियुक्‍ती करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
अशा प्रकारे नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याला सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय दि 
१७ डिसेंबर, २०१६ मधील तरतुदीनुसार सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय असलेले पारिश्रमिक अदा 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(१३) लिपिक टंकलेखक आणि परिचर या पदांबाबत:- 

संगीत महाविद्याळयामधील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम चालविण्यासाठी लिपिक-टंकलेखक व परिचर 
या पदांची कामे बाह्ययंत्रणेद्ठारे, सेवा पुरवठादारामार्फत करून घेण्यास खालीलप्रमाणे मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


क्र पदनाम पारिश्रमिक | पदसंख्या 

q| लिपिक टंकलेखक | रु.२५,०००/- ३ 

२ | परिचर रु.२०,०००/- ३ 
एकूण & 


सदर कर्मचाऱ्यांची सर्व जबाबदारी ही सेवापुरवठादाराची राहील. 


(१४) संगीत प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमासाठी आकारण्यात येणारे शुल्क:- 
संगीत प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमासाठी प्रती विद्यार्थी खालीलप्रमाणे शुल्क आकारण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे:- 


क्र. | बाब शुल्काचे दर 
ai शैक्षणिक शुल्क रु.१,०००/- (प्रती सत्र रु.५००/- प्रमाणे) 
२ प्रवेश शुल्क रु.१००/- 
३ विकास शुल्क रु.३,०००/- (प्रती सत्र रु.१५००/- प्रमाणे) 
8 ग्रंथालय शुल्क रु.२००/- 
4 अनामत रक्कम (परतावा) रु.५००/- 
& माहिती पत्रक शुल्क रु.१००/- 
७ साधनसामुग्री शुल्क रु.२००/- 
८ ओळखपत्र शुल्क रु.५०/- 
सांस्कृतिक कार्य शुल्क रु.१००/- 
| 90 | ० | लोकरशुल्क रु.१५०/- 
एकूण रु.५,४००/- 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एडीआर-२०२२/प्र.क्र.२५/तांशि-६ 


(94) शुल्काचा [वेगयांग विनियोग:- 

प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमांसाठी प्राप्त होणाऱ्या शुल्कापैकी शैक्षणिक शुल्काची रक्‍कम शासकीय 
कोषागारामध्ये जमा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. उर्वरीत शुल्क संचालक, कला 
संचालनालय यांच्या स्वीय प्रपंजी खात्यामध्ये जमा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. स्वीय प्रपंजी 
खात्यात जमा करण्यात येणारे शुल्क आणि त्यामधून करण्यात येणारा खर्च यांचा स्वतंत्र लेखा कला 
संचालनालयाने ठेवावा. 
(१६) संगीत महाविद्यालयांकरिता यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करण्यास काही कालावधी 
लागणे अपेक्षित आहे. यास्तव अभ्यासक्रमांकरिता आवश्‍यक असलेली साधन सामुग्री तातडीने गरज 
भासल्यास भाडेतत्वावर घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
(१७) “भारतरत्न Gal दीनानाथ मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्याळय” याकरीता होणारा 
खर्च मागणी क्र. डब्ल्यू-४, १०१, ललित कला शिक्षण (०२) शासकीय कला संस्था (०२) (०१) 
शासकीय कला संस्था (अनिवार्य) (२२०५००३७) या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध होणाऱ्या अनुदानातून 
करण्यास झासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग दि. १६ मार्च २०२२ अन्वये मान्यता देण्यात आली 
आहे. संगीत प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम दिनांक २८ सप्टेंबर, २०२२ पासून सुरू करण्याचे Pray 
मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी दिले आहेत. सदर बाब विचारात घेता संगीत प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू 
करण्यासाठी होणारा खर्च सद्यस्थितीत संचालक, कला संचालनालय यांच्या स्वीय प्रपंजी 
खात्यामधून करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ डिसेंबर, २०२२ च्या हिवाळी 
अधिशनामध्ये पुरवणी मागणी सादर करून अर्थसंकल्पीय तरतुद करावी. उपलब्ध होणाऱ्या 
अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून संचालक, कला संचालनालय यांच्या स्वीय प्रपंजी खात्यामधून करण्यात 
आलेल्या खर्चाची wg कळा संचालनालयास करण्यात येईल व उर्वरित खर्च भागविण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
(१८) प्रस्तुत प्रयोजनार्थ खालीलप्रमाणे खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे:- 


el ss TT रक्‍कम (रुपये 
१ ८५५ 1111111 भाडे पय व pte यं 
विभागाकडून नि:शुल्क 


रु.४१,२५,२४९/- 


रु.५,००,०००/- 


२ यंत्रसामग्री व साधनसामग्री खरेदी 
3 अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी तज्ञ कलाकार/ संस्था 
यांना अदा करावयाचे मानधन 


४ | ६ अभ्यांगत अध्यापकांना अदा याचे पारिश्रमि रु.७१,२८,०००/- 

५ | प्राचार्य यांचे परिश्रमि रु.८६,५२०/- 

६ । मासिक ठोक पारिश्रमि बाह्य यंत्रणेद्वारे नियुक्‍त | रु.२४,००,०००/- 
करावयाच्या ४ संगीत साथीदारांचे पारिश्रमिक 

७ । प्रबंधक या पदाच्या अतिरिक्‍त कार्यभाराची रक्‍कम रु.७,२०,०००/- 

८__| लिपिक-टंकलेखक आणि परिचर या पदाचे पारिश्रमिक | रु.१६,२०,०००/- 


porpRap ets 


रु.१०,००,०००/- 


एकूण 


रु.१,७५,७९,७9६९/- 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः एडीआर-२०२२/प्र.क्र.२५/तांशि-६ 


सदर शासन निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाच्या दिनांक २१ सप्टेंबर,२०२२ रोजी पार पडलेल्या 


बैठकीतील मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०९२३१७१७२१०२०८ असा आहे. हा निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 
१ 


AD 


Cc ww 


Cc 


घु 


-0४) 


४] 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
८) 
) 


vo 


Go 
99 
१२ 
१३ 
१४8 
१५ 
१६ 
१७ 
4G 
१९ 


SS «25 Se. Se Sa ee SS eS: . =a 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Satish italy 
Jagdeorao Tidke « 
(सतिश तिडके) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कुलगुरू, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई. 

संचालक, कला संचालनालय, मुंबई. 

संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 

परीक्षा नियंत्रक, संचालक, कला संचालनालय यांचे कार्यालय, मुंबई. 

महालेखापाल मुंबई/नागपूर (लेखा परीक्षा / लेखा अनुज्ञेयता) 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

श्री.हृदयनाथ मंगेशकर, १०१, प्रभुकुंज, पेडर रोड, मुंबई Yoo ०२६ 

श्रीमती उषा मंगेशकर, १०१, प्रभुकुंज, पेडर रोड, मुंबई Yoo ०२६ 

श्री.आदिनाथ मंगेशकर, १०१, प्रभुकुंज, पेडर रोड, मुंबई Yoo ०२६ 

श्री.सुरेश वाडकर, आजीवसन, एस.एन.डी.टी.जवळ, जुहू तारा रोड, सांताक्रूज (7), मुंबई Yoo ०४९ 
SAAR पै, ४०१, ब्ल्यू माऊंटन, अप्पर गोवींद नगर, शनी मंदिराजवळ, मालाड(पू), मुंबई Yoo ०९७ 


निवड नस्ती (ताशि-६), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


